उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील 
(महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) 
गट-ब (अराजपत्रित, गट-क व गट-ड 
संवर्गातील नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील 
रिक्‍त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी प्रादेशिक व 
राज्यस्तरीय निवड समितीची पुनर्रचना 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रानिमं-२०२२/प्र.क्र.७२/उद्योग-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १० एप्रिल,२०२३. 


वाचा: 
१) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२००८/प्र.क्र.१९/उद्योग-३, 
दि.०७.११.२००८ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः प्रानिमं -१२२२/प्र.क्र.५४/का.१३-अ, 
दि.०४.०५.२०२२ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः प्रानिमं-१२२२/प्र.क्र.१३६/का.१३-अ, 
दि.२१.११.२०२२ 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः प्रानिमं-१२२३/प्र.क्र.१४/का.१३-अ, 
दि.१४.०२.२०२३ 
प्रस्तावना : 
उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरीळ) गट-ब (अराजपत्रित, गट-क व गट-ड संवर्गातील 
नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील रिक्‍त पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ 
क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये एकत्रित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार उक्त संवर्गातील पद भरतीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी जिल्हास्तरीय, प्रादेशिक व 
राज्यस्तरीय निवड समितीची रचना नमूद केली असून त्याप्रमाणे निवड समित्या गठीत करावयाच्या 
आहेत. या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या उद्योग संचालनालयातील गट-क संवर्गातील 
पदभरतीसाठी यापुर्वी संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तर संबंधित प्रादेशिक विभागाच्या उद्योग सहसंचालक, विभागीय कार्यालय 
यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादेशिक निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयास अनुलक्षून सदर समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब 
या विभागाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रानिमं-२०२२/प्र.क्र.9७२/उद्योग-३ 


शासन निर्णय: 
उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट- 


क संवर्गातील रिक्‍त पदे भरण्यासाठी या विभागाचा संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णय याद्वारे 


अधिक्रमित करुन भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 


कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रित, गट-क व गट-ड संवर्गातील नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील Raa 
पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक 2 येथीळ शासन निर्णयान्वये 
प्राप्त सूचनांच्या आधारे पुढीलप्रमाणे राज्यस्तरीय निवड समिती व प्रादेशिक निवड समितीची पुनर्रचना 


करण्यात येत आहे. 
राज्यस्तरीय निवड समिती 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे पदनाम समितीमधील पदनाम 

णं विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचाळनालय, मुंबई अध्यक्ष 

२ | अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई सदस्य 

३ | उद्योग सह संचालक / अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी/ उद्योग सदस्य 
उप संचालक गट-अ उद्योग संचालनालय, मुंबई 
(अ.जा./अ.ज./इ.मा.व यापैकी १ प्रतिनिधी) 

४ | उद्योग सह संचालक / अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी/ उद्योग सदस्य 
उप संचालक गट-अ उद्योग संचालनालय, मुंबई 
(अल्पसंख्याक प्रतिनिधी / सदर संवर्गात अल्पसंख्याक 
प्रतिनिधी नसल्यास गट-ब (राजपत्रीत) अधिकारी यापैकी १ 
प्रतिनिधी 

५ | उद्योग सह संचालक / अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी/ उद्योग सदस्य सचिव 


उप संचालक, गट-अ (आस्थापना), उद्योग संचालनालय, 
मुंबई 


टिप-१: सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गापैकी कोणत्याही प्रवर्गातील एक प्रतिनिधी महिला असणे 
अनिवार्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रानिमं-२०२२/प्र.क्र.७२/उद्योग-३ 


प्रादेशिक निवड समिती 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे पदनाम समितीमधील पदनाम 
१ | उद्योग सहसंचालक, विभागीय कार्यालय अध्यक्ष 
२ | महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केद्र, (विभागीय स्तरावरील सदस्य 
जिल्हा कार्यालय) (अ.जा./अ.ज./इ.मा.व यापैकी गट-अ चा 
१ प्रतिनिधी) 
3 | महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केद्र, (विभागीय स्तरावरील सदस्य 
जिल्हा कार्यालय) (गट-अ मधीळ अल्पसंख्याक अधिकारी 
किंवा गट-अ मध्ये अल्पसंख्याक अधिकारी उपलब्ध 
नसल्यास गट-ब (राजपत्रीत) संवर्गातील १ प्रतिनिधी) 
४ | उद्योग उपसंचालक (गट-आ), विभागीय कार्यालय सदस्य सचिव 
टिप-१: सर्वसाधारण किवा उपरोक्त प्रवर्गापैकी कोणत्याही प्रवर्गातील एक प्रतिनिधी महिला असणे 
अनिवार्य 
२. विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ ते ४ 


येथील शासन निर्णयातील नमुद सूचनांप्रमाणे आपल्या अधिपत्याखालील उक्त संवर्गातील रिक्‍त 


पदांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन सदर पदभरती उपरोक्त समितीमार्फत राबवावी व सदर शासन 


निर्णयातील सूचनांचे तंतोतंत पालन होईल याबाबत आवश्‍यक उपायायोजना आपल्यास्तरावरुन 


कराव्यात. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१११८४२२०९३१० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ने. SHASHANK 
TUKARAM CHAVAN 


(ठाझांक चव्हाण) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन इमारत, मुंबई-३२ 
२. सहसचिव (कार्या.१३-अ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

३. अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन इमारत, मुंबई-३२ 
४ 


. सर्व उद्योग सह संचालक, प्रादेशिक विभाग कार्यालय 
५. सर्व महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र 
६. निवड नस्ती/उद्योग-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


